अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील 
उपसंचालक गट-अ (राजपत्रित) संवर्गातील 


अधिकाऱ्यांच्या नियतकालिक बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः बदली-१११८/प्र.क्र.३३/का.१४२७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : २० जून, २०१८ 


शासन आदेश - 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना 


होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (१), ४ (२) व ४ (३) नुसार अर्थ व सांख्यिकी 
संचालनालयातील उपसंचालक गट-अ (राजपत्रित) संवर्गातील खाली नमूद अधिकाऱ्यांची सक्षम 
प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने बदली करण्यात येत असून त्यांची पदस्थापना स्तंभ क्र. ३ मध्ये 


दर्शविल्याप्रमाणे करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. अधिकाऱ्यांचे नांव, पदनाम व सध्याचे बदलीनंतरचे पदनाम व कार्यालय 
कार्यालय 
(१) (२) (३) 
श्रीमती नि.रू.पाटील, उपसंचालक, 
उप संचालक TAM संचालनालय, जिल्हा नागपूर 
प्रादेशिक कार्यालय, अर्थ व सांख्यिकी । (श्रीमती स.मि.मुर्‍्हेकर यांच्या बदलीनंतर रिक्‍त 
संचालनालय, जिल्हा नागपूर होणाऱ्या पदी) 
२ | श्री.मि.भा.नारिंगे जिल्हा नियोजन अधिकारी, 
वरिष्ठ संशोधन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, 
अपर आयुक्त, आदिवासी विकास यांचे । जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा नागपूर 
कार्यालय, जिल्हा नागपूर (श्री.कृ.व.फिरके यांच्या पदोन्नतीने रिक्‍त 
झालेल्या पदी) 
3 श्रीमती स.मि.मुर्‍्हेकर, जिल्हा नियोजन अधिकारी 
उपसंचालक (सांख्यिकी), (मानव विकास), मानव विकास समिती, 
TAI संचालनालय, जिल्हा चंद्रपूर 
जिल्हा नागपूर (श्री. मु.मा.सोनकुसरे यांच्या बदलीमुळे रिक्‍त 
होणाऱ्या पदी) 
7 श्रीमती व.अ.भाकरे, जिल्हा नियोजन अधिकारी, 
उप संचालक जिल्हा नियोजन समिती, 
प्रादेशिक कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा अमरावती 
अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, (रिक्‍त पदी) (विनंतीवरुन) 
अमरावती 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली-१११८/ प्र.क्र.३३/का.१४२७ 


अ.क्र. | अधिकाऱ्यांचे नांव, पदनाम व सध्याचे बदलीनंतरचे पदनाम व कार्यालय 
कार्यालय 
५ श्री.सु.ना.गवळी उपसंचालक, 
जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रादेशिक कार्यालय, 
जिल्हा नियोजन समिती, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, 
जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा अमरावती 
जिल्हा वाशिम (श्रीमती व.अ.भाकरे यांच्या बदलीमुळे रिक्‍त 
होणाऱ्या पदी) 
६ श्री.सं.भ.कोलगणे उप संचालक 
जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रादेशिक कार्यालय, 
जिल्हा नियोजन समिती, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, 
जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा औरंगाबाद 
जिल्हा लातूर (श्री.हे.बा.अहिरे यांच्या बदलीमुळे रिक्‍त 
होणाऱ्या पदी) 
7 श्री.सु.झि.जाधव सदर पदावर प्रशासकीय कारणास्तव एक वर्ष 
जिल्हा नियोजन अधिकारी मुदतवाढ 
जिल्हा नियोजन समिती, 
जिल्हाधिकारी कार्यालय, 
जिल्हा रायगड 
८. | श्रीप्र.कौ.पाटील जिल्हा नियोजन अधिकारी, 
जिल्हा नियोजन अधिकारी (मानव जिल्हा नियोजन समिती, 
विकास), मानव विकास समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, 
जिल्हा नाशिक जिल्हा धुळे (श्री.मु.र.वाडेकर यांच्या बदलीने 
रिक्‍त होणाऱ्या पदी) 
९ । श्री.स.वि.मुळ, वरिष्ठ संशोधन अधिकारी, 
उपसंचालक (मूल्यमापन) अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास यांचे 
मुख्य कार्यालय, अर्थ व सांख्यिकी कार्यालय, जिल्हा ठाणे 
संचालनालय, मुंबई (Raa पदी विनंतीवरुन) 
रि श्रीमती तृ.प्र.बापट वरिष्ठ संशोधन अधिकारी, 
उपसंचालक (अर्थ) मुख्य कार्यालय, 
मुख्य कार्यालय, अर्थ व सांख्यिकी अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 
संचालनालय, मुंबई (श्रीमती मं.पं.देशपांडे यांच्या बदलीमुळे रिक्‍त 
होणाऱ्या पदी) 
हि १ | श्रीमती मं.पं. देडापांडे उपसंचालक (प्रमा), 
वरिष्ठ संशोधन अधिकारी मुख्य कार्यालय, 
मुख्य कार्यालय, अर्थ व सांख्यिकी अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 
संचालनालय, मुंबई (रिक्‍त पदी) 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली-१११८/प्र .क्र.३३/का.१४२७ 


अ.क्र. अधिकाऱ्यांचे नांव, पदनाम व सध्याचे बदलीनंतरचे पदनाम व कार्यालय 
कार्यालय 
१२ श्रीमती उ.ग.नाईक उपसंचालक (अथी, 
उपसंचालक मुख्य कार्यालय, 
आरोग्य सेवा संचालनालय, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 
मुंबई (श्रीमती तृ.प्र.बापट यांच्या बदलीमुळे रिक्‍त 
होणाऱ्या पदी) 
१३ | श्री.अ.अ.खंडारे सदर पदावर प्रशासकीय कारणास्तव एक वर्ष 
जिल्हा नियोजन अधिकारी, मुदतवाढ 
जिल्हा नियोजन समिती, 
जिल्हाधिकारी कार्यालय, 
जिल्हा ठाणे 
1 श्रीमती शि.अ.पांडे उपसंचालक, 
उप संचालक प्रादेशिक कार्यालय, 
पशुसंवर्धन आयुक्तालय, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, जिल्हा पुणे 
जिल्हा पुणे (श्री.सं.श्री.मरकळे यांच्या बदलीमुळे रिक्‍त 
होणा-या पदी विनंतीवरुन बदली) 
१५ | श्रीमती सु.वि.जाधव, उपसंचालक, 
संख्याशास्त्रज्ञ प्रादेशिक कार्यालय, अर्थ व सांख्यिकी 
साखर आयुक्तालय, जिल्हा पुणे संचालनालय, कोकण भवन, नवी मुंबई 
(श्री.हं.ना.सोनावणे यांच्या बदलीने रिक्‍त 
होणाऱ्या पदी) 
१६ | श्रीमती सी.प्र.जोशी उपसंचालक, 
वरिष्ठ संशोधन अधिकारी आरोग्यसेवा संचालनालय, मुंबई 
आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, । (श्रीमती उ.ग.नाईक यांच्या बदलीमुळे रिक्‍त 
जिल्हा पुणे होणाऱ्या पदी) 
ि श्रीमती अ.सं. कडू उपसंचालक (मुल्यमापन), 
उप संचालक , मुख्य कार्यालय, 
समाजकल्याण आयुक्तालय, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 
जिल्हा पुणे (श्री.स.वि.मुळे यांच्या बदलीमुळे रिक्‍त होणाऱ्या 
पदी) 
१८ | श्री.सं.श्री.मरकळे उपसंचालक, 
उप संचालक पशुसंवर्धन आयुक्तालय, 
प्रादेशिक कार्यालय, जिल्हा पुणे 
अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, (श्रीमती शि.अ.पांडे यांच्या बदलीमुळे रिक्‍त 
जिल्हा पुणे होणा-या पदी विनंतीवरुन बदली) 


२. संबंधित कार्यालय प्रमुखांनी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या पदाचा कार्यभार अन्य अधिकाऱ्याकडे 
सोपवून त्यास तात्काळ कार्यमुक्त करावे तसेच कार्यमुक्‍तीनंतर संबंधित अधिकाऱ्यांनी बदली केलेल्या 
पदावर तात्काळ रुजू व्हावे व त्या पदाचा कार्यभार स्वीकारावा. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली-१११८/ प्र.क्र.३३/का.१४२७ 


३. बदली झालेले अधिकारी बदलीच्या कार्यालयात रुजू झाल्यानंतर त्यांनी तात्काळ संबंधित 
आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याशी संपर्क साधून ई-प्रोफाईल अद्ययावत करण्याची कार्यवाही सात 
दिवसांच्या आत करावी. अद्ययावत केलेले ई-प्रोफाईल संबंधित कार्यालयाने संबंधित अधिकाऱ्याच्या 
त्या महिन्याच्या वेतन देयकासोबत कोषागार कार्यालयास सादर केल्याशिवाय त्यांचे वेतन देयक 
कोषागार कार्यालयाने पारित करु नये. तसेच, अद्ययावत ई-प्रोफाईलच्या प्रती संचालक, अर्थ व 
सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई व शासनास पाठविण्यात याव्यात. ई-प्रोफाईल अद्ययावत करण्याची 
जबाबदारी संबंधित कार्यालयप्रमुखांची राहील. 


४. संबंधित कार्यालयप्रमुखांनी बदली करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यास कार्यमुक्त 
केल्याबाबतच्या व रुजू करुन घेतल्याच्या आदेशाची प्रत या विभागास अग्रेषित करावी. 


घु. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०६१४११०१३५२६१६ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. शय्या 
Priyanka OE 


: C=IN, o=Government Of Maharashtra, 


Ra nj a n चु ning Department, 


de=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=2295c5c50b6a2aa03b2654fd2f5f6 
9a709a20ae44359c483f3e1b0d4450728d0, 


Chhapwale —szssiasnoiras, 
(प्रियांका रं. छापवाले ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
संबंधित अधिकारी (मार्फत:- अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई) 


प्रत, 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१ व २, मुंबई/ नागपूर. 

२. मा. मुख्यमंत्री/ मा. मंत्री नियोजन)/ मा. राज्यमंत्री (नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, 
मंत्रालय, मुंबई. 

३. आयुक्त, साखर आयुक्‍त कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

४. आयुक्त, मानव विकास आयुक्तालय, औरंगाबाद 

५. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास यांचे कार्यालय, नागपूर/ ठाणे 

६. आयुक्त, Mads आयुक्तालय, पुणे 

७. आयुक्त, समाजकल्याण आयुक्तालय, पुणे 

८. आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन आदेशा HATH: बदली-१११८/प्र.क्र.३३/का.१४२७ 


९. जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, ठाणे/ रायगड/ जळगाव/ लातूर/ 
औरंगाबाद/यवतमाळ/ वाशिम/ नागपूर/ चंद्रपूर/ अमरावती/ नाशिक/धुळे/ पुणे/ 
मुंबई शहर/ मुंबई उपनगर 

१०.संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 

११.संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

१२.संचालक, वस्त्रोद्योग संचालनालय, नागपूर 

१३.सर्व सह सचिव/ उप सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४.उप सचिव/ अवर सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१५.उप सचिव/ अवर सचिव, कृषी व प.दु.म. विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१६.उप सचिव/ अवर सचिव, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१७.उप सचिव/ अवर सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१८. उप सचिव/ अवर सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१९.सहसंचालक, प्रादेशिक कार्यालय, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, कोकण विभाग, 
नवी मुंबई/ पुणे/ नाशिक/ औरंगाबाद/ अमरावती/ नागपूर 

२०.उप आयुक्‍त (नियोजन), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, कोकण विभाग, नवी मुंबई/ 
पुणे/ नाशिक/ औरंगाबाद/ अमरावती/ नागपूर. 

२१.जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती कार्यालय (सवी 

२२.जिल्हा नियोजन अधिकारी (मानव विकास), मानव विकास समिती (सवी 

२३.जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय (सवी 

२४.अपर मुख्य सचिव (नियोजन), मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 

२५.लेखा अधिकारी, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 

२६.जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालय, ठाणे/ रायगड/ जळगाव/ 
लातूर/औरंगाबाद/यवतमाळ/वाशिम/नागपूर/चंद्रपूर/अमरावती/ नाशिक/धुळे/ पुणे 

२७.अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई 

२८. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

२९.अपर मुख्य सचिव (नियोजन) यांचे स्वीय सहायक 

३०.निवड नस्ती. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


